डॉ. विवेकानंद हांकर पाटील, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०२२/प्र.क्र.५३/सेवा-३. 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १० एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- सहसंचालक (अ व प्र), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/२ब/डॉ. पाटील/ 
स्वेसेनि/जा.क्र.२४६/२२, दि.२३.०३.२०२२. 


शासन seat :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतनस्तर S-2o 


: ५६१००-१७७५००) या मध्ये कार्यरत असलेले डॉ. विवेकानंद ऱांकर पाटील, वैद्यकीय अधिकारी, गट- 


अ, सामान्य रुग्णालय इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर यांची प्रादेशिक दुय्यम सेवा मंडळामार्फ़त 


मुख्याधिकारी, इचलकरंजी नगरपरिषद यांच्या दि.२०.०४.१९९८ रोजीच्या आदेशान्वये नियुक्‍ती 


करण्यात आली असून सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय, दि.१९.०१.२०१८ अन्वये 


दि.०१.०४.२०१७ पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने डॉ. पाटील यांचे शासन सेवेत समावेशन करण्यात आले 


आहे. डॉ. विवेकानंद शांकर पाटील, वैद्यकीय अधिकारी यांनी म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ 


मधील नियम क्र. ६६ (१) मधील तरतुदीनुसार २० वर्षाची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केलेली असल्याने, 


तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (५) नुसार डॉ. पाटील यांनी 
स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस विहित कालावधीत मागे न घेतल्याने, म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम 


१९८२ मधील नियम ६६ (२) नुसार डॉ. पाटील हे आपोआपच स्वेच्छा सेवानिवृत्तीच्या नोटीशीच्या 


समाप्तीच्या दिनांकास स्वेच्छा सेवानिवृत्त (१881160 to retire) झाले आहेत. सबब, डॉ. विवेकानंद 


शंकर पाटील यांनी दि.२६.०७.२०२१ च्या अर्जान्वये दिलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची सूचना स्विकारण्यात 


शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०२२/प्र.क्र.५३/सेवा-३ 


आली असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ Helles नियम ६६ (१) (२) (५) मधील 


तरतुदींनुसार डॉ. विवेकानंद शंकर पाटील, वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ, हे दि.२६.१०.२०२१ (म.पू) 


पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाळे असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२८२०४१४२०९१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = आदेज्ञानुसार ai 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Digitally signed by SANJAY DHONDU 
SANJAY = 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997c20 
6f0bc13ac253742cc3f97488b07c83657b5f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB93 


DAGALE ==" 
(सं. धों. डगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर. 
) 

) 
) 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

डॉ. विवेकानंद शांकर पाटील, वैद्यकिय अधिकारी यांना (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर यांचे मार्फत) 

८) निवडनस्ती सेवा-३. 


पुष्ठ २ पैकी २ 


